उप सचिव, राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक/ नागपूर/ 
अमरावती या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार विभागीय 
आयुक्त (महसुल) कार्यालयातील उपायुक्‍त (सामान्य 
प्रशासन) यांना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक. आरटीएस-२०२१/प्र.क्र.२९६/लो.दि.कक्ष 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८जुले, २०२२. 


वाचा :- 9) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.आरटीएस-२०१७/प्र.क्र.४९/१८ (र.व का.) 
दि.१३ मार्च, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४५/१८ (र. व HT), दि.३० ऑक्टोबर, 2098. 


शासन आदेश :- 


संदर्भाधिन शासन अधिसूचना दि.१३ मार्च, २०१८ अन्वये आयोगाच्या कार्यालयातील उप सचिव 
पदावरील नियुक्ती ही, मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील उप सचिवाचे पद धारण करणाऱ्या किंवा राज्य 
शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील उप सचिव पदाचे समतुल्य पद धारण करणाऱ्या अधिकारी यांच्यातून 
प्रतिनियुक्‍तीद्वारे भरण्याबाबतचे सेवाप्रवेश नियम करण्यात आलेले आहेत. तसेच संदर्भाधिन दि.३० 
ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक/ अमरावती/ 
नागपूर या विभागीय कार्यालयासाठी उप सचिवांचे अनुक्रमे १ पद मंजूर असून सद्य:स्थितीत सदर पदे रिक्‍त 
आहे. 


2. तरी, या आदेशाच्या दिनांकापासून उप सचिव, राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक /अमरावती / 
नागपूर या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अनुक्रमे नाशिक/अमरावती/नागपूर विभागीय आयुक्‍त (महसुल) 
कार्यालयातील “उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) “ यांचेकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


३. सदरचे आदेश महसुल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७१११५०००९९३०७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by JANA JIVA VALVI 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


ADMI ATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash' 

2.54. 1d 3fe4c7042f66b4ac73a1 f0087cd8fda3e1 15d42dc8b54c0e7830 

64080 nym=BC7303629AB7AFCABCE 1 5C55D2BEFE77F3006E6E, 

serial 17 85FE220B2COF30D422D401E2DFC838A0D9EC621401 
534F5B36EAFS7F26, cn=JANA JIVA VALVI 


07.11 15:02:23 +05'30' 


(ज.जि.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत:- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री (महसुल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


शासन आदेश HAH: आरटीएस-२०२१/प्र.क्र.२९६/लो.दि.कक्ष 


३. मा.राज्यमंत्री ( सामान्य प्रशासन), मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (महसुल), मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, OY. व र. व का), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव महसुल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
राज्य मुख्य सेवा SEH आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, नाशिक/अमरावती/नागपूर ( राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत) 
१०. विभागीय आयुक्‍त (महसूल), नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
११. उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक/अमरावती/नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
१४. उप सचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (लो.दि.कक्ष) 


eon SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


